तालुका क्रीडा अधिकारी, गट- ब या पदावरील 
नामनिर्देशित अधिकारी श्रीमती पल्लवी धात्रक यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात आणण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:- संकीर्ण १७१८/प्र.क्र.१४५/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ ऑक्टोबर, २०१९ 
वाचा:-१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन आदेशा क्र.संक्रीआ-१०१४/प्र.क्र.२०७/क्रीयुसे-२, 
दिनांक ०९ सप्टेंबर,२०१४ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक :-परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 
दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६, 
३. सामान्य प्रशासन विभाग,छासन परिपत्रक क्रमांक :-परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 
दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१८, 
४. आयुक्त,क्रीडा यांचे पत्र क्र.आस्थाप/वेवाढ/२०१४-१५/१००५१/का-१/७९७, 
दिनांक ०३ जून,२०१९. 
शासन आदेशा:- 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये श्रीमती पल्लवी धात्रक यांची तालुका क्रीडा अधिकारी,गट- 
ब या पदावर दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरिता नेमणूक करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने 
श्रीमती पल्लवी धात्रक यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची विनंती संदर्भाधीन क्रमांक ४ च्या पत्रान्वये करण्यात 
आली आहे. 
२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन क्रमांक 
२ च्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता, श्रीमती पल्लवी धात्रक, तालुका क्रीडा अधिकारी यांच्या प्रकरणी होत असल्याने 
संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन परिपत्रकानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून श्रीमती पल्लवी धात्रक 
यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खाली नमूद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यास शासन मान्यता देत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव सेवेत रुजू परिविक्षाधीन कालावधी | शेरा 
होण्याचा दिनांक =| समाप्तीचा दिनांक 
es | श्रीमती पछ़वी धात्रक ११.१०.२०१२ १०.१०.२०१४ दी, 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०२५१५३४२३४०२१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


ned by APPASING RAMSING RAJPUT 


7621 6fadd8cfc070967b2826badcéba6 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने, APPASING yarns 
R A M S | N G R A J P U T क वतत त कोरा णा पहत 
(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहिती तथा आवऱ्यक कार्यवाहीसाठी:- 


१. आयुक्त,क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण १७१८/प्र.क्र.१४५/क्रीयुसे-२ 


२. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१ व २,मुंबई/नागपूर 

३. सचिव,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी कार्यालय,पुणे/मुंबई/मुंबई उपनगर 

५. श्रीमती पल्लवी धात्रक, तालुका क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
६. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


